सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ४३ ] 


शुक्रवार , दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन १७ , शके १९३७ [किंमत ५.०० रु .] 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


जिल्हाधिकारी कार्यालय , नांदेड 

जिल्हाधिकारी कार्यालय , नांदेड 
वाचा :- १. मुख्याधिकारी , नगरपरिषद बिलोली यांचा अहवाल 
दि . २२.०९ .२०१५ 

वाचा :- १. महाराष्ट्र नगरपंचायती अधिनियम १९६५ चे 
२ . महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपचायती व औद्योगिक नगरी 

कलम ५४( १ ), ५४( २) . 
अधिनियम १९६५ चे कलम ५१- क ( ४ ) 

२ . महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपचायती १९६५ चे 
३ . महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग यांचे आदेश क्र . 

कलम ५१( क ) . 
एमएमसी- ११०१ / सी . आर. २३ दि . १७ ऑगस्ट २००१ . 

३ . मुख्याधिकारी अहवाल जा . क्र . १०१४/ २०१५/ नपमु 
४ . महाराष्ट्र शासन राजपत्र १ फेब्रुवारी २०१२ : माघ १२, शके 

कार्यालय मुखेड दिनांक २३ .०९ .२०१५ . 
१९३३ भाग -१ पुरवणी औरंगाबाद . 

४ . महाराष्ट्र नगर परिषदा नगरपंचायती अधिनियम १९६५ चे 
ओदश 

कलम ५१ ( क ) ( ४ ) 
क्र . २०१५ / नपाप्र/ का - १/ टे - ७नपनि /प्र .क्र . २६ दि .०७. १०. २०१५ ज्या 
अर्थी नगरपरिषद बिलोलीच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यामुळे 

आदेश 
रिक्त झालेल्या पदांसाठी दिनांक २२ .०९ . २०१५ रोजी पीठरासन अधिकारी क्र . २०१५ / नपाप्र/ का -१/ टे- ७नपनि / प्र.क्र . २६ दि .०७. १०. २०१५ ज्याअर्थी 
तथा उपविभागीय अधिकारी , बिलोली यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विशेष नगर परिषद मुखेड उपाध्यक्ष दुय्येवाड संजय कोंडिबा यांनी क्र . १ नूसार 
सभेत अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची निवड झाल्याबाबतचा अहवाल मुख्याधिकारी सादर केलेला राजीनामा नगर परिषद अध्यक्षा यांनी मंजूर केला आहे . 
नगरपरिषद बिलोली यांनी उक्त वाचा क्र . १ अन्वये सादर केला आहे . 

त्याअर्थी, मी सुरेश काकाणी , जिल्हाधिकारी नांदेड उक्त वाचा क्र . २ ज्याअर्थी संदर्भ क्र . २ अन्वये कोणत्याही कारणामुळे उपाध्यक्षाचे पद 
अन्वये व मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे उक्त वाचा क्र . ३ चे आदेशान्वये रिकामे झाले तर उक्त कलमातील ( १ ) ते ( ३) मध्ये ठरवून दिलेल्या 
प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार याद्वारे असे जाहिर करतो कि नगरपरिषद कार्यपध्दती अनूसरुन ते रिकामे पद भरण्यात येईल . अशी तरतुद आहे . 
बिलोली येथे दि . २२०९ .२०१५ रोजी आयोजित विशेष सभेत घेण्यात आलेल्या त्यानूर पिठासीन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, देगलूर यांच्या 
निवडणूकीत खालील दर्शविल्याप्रमाणे उमेदवार नगरपरिषेच्या अध्यक्ष व अध्यक्षतेखाली दिनांक २३ .०९ .२०१५ रोजी बोलवण्यात आलेल्या विशेष 
उपाध्यक्षपदी निवडून आले आहेत . 

सभेत उपाध्यक्ष पदाची निवड झाली असल्याचा अहवाल मुख्याधिकारी 
अध्यक्षपदी निवडून आलेल्या उमेदवारांचा तपशील 

नगरपरिषद मुखेद यांनी उक्त वाचा क्र . ३ अन्वये सादर केला आहे . 
अ .क्र . नगरपरिषदेचे नाव निवडून आलेल्या अध्यक्षपदासाठी 

त्याअर्थी मी सुरेश काकाणी जिल्हाधिकारी, नांदेड संदर्भ क्र . ४ 
अध्यक्षाचे नाव जातीचा राखीव अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार जाहीर करतो की , खालील दर्शविलेल्या नगर 

परिषद सदस्यामधून उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत . 
| १ . नगरपरिषद बिलोली मैमुना बेगम बाबूबेग नागरिकांचा मागास 

प्रवर्ग 

अ . क्र . नगरपरिषदेचे नाव निवडून आलेल्या उपाध्यक्षाचे 
उपाध्यक्षपदी निवडून आलेल्या उमेदवाराचा तपशिल 
अ . क्र . नगरपरिषदेचे नाव निवडून आलेल्या 

शेरा 

१. नगरपरिषद मुखेड गरूडकर मनिषा चंद्रकांत 
उपाध्यक्षाचे नाव 
१ . नगरपरिषद बिलोली गादगे यशवंत लालजी 

नांदेड :- ०७. १० . २०१५ 

जिल्हाधिकारी नांदेड 

- - 
नांदेड :- ०७. १० . २०१५ 

जिल्हाधिकारी नांदेड 
औ. भाग १ अ ( असा ) - १ 
प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


प्रवर्ग 


नाव 


